सहकारी सूतगिरण्या : सूतगिरण्या : 

सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना 
राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी अस्थायी 
कर्मचाऱ्यांची २३पदे सन २०२१-२२ या वर्षात 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपदे - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा:- 
१) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
२) स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, 
दि.३१ जानेवारी, २००६. 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस - १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५ मे, २०११ 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.१९ मार्च, २०१९ 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ ऑक्टोबर, २०१९ 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ जुले, २०२० 
स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.०६ऑक्टोबर, २०२० 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. आस्थापना ९१ 
/ कक्ष-४/ सुतगिरणी/मुदतवाढ/२०२१, दि.२८.०१.२०२१. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 


2 


प्रस्तावना :- 

वाचा क्र.२ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील स्थायी व 
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. वाचा 
H.9 येथील दि.०६ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरण्यांकरीता सतत व 
समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी २३ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेतील २३ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वाचा क्र.२ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील स्थायी व 
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेअंतर्गत खाली दर्शविण्यात आलेल्या २३ अस्थायी पदांचा 
समावेश असल्याने सदर २३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः BTS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 


अ. क्र. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी पदसंख्या 
1१ विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस - २० : ५६१००-१७७५०० ४ 
२ लेखापरिक्षक, श्रेणी-२ एस -१३ : ३५४००-११२४०० रि 
३ उपलेखापरिक्षक एस - ८ : २५५००-८११०० ४ 
४ कनिष्ठ लिपीक एस -६ : 98800-§3200 & 
4 शिपाई एस -१ : १५५००-४७६०० ३ 
एकूण पदे २३ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. ST - 2, WQY - सहकार, १०१, सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा, 
(०१) (०१) लेखापरीक्षेसाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ अन्वये, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१५३६४०५४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Sakharam 
Dina Kharat 


Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
| 


‘atl 
talCode=400032, st=Maharashtr 

5.4.20=34e795 101 cfc08377272f409bc9348c5d84ec89 
bc33bd49bcb7 1€896a5e56b: 

Kharat 

Date: 2021.02.24 15:42:26 +05'30' 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता”), HERTS - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - 9, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
३. प्र. स. (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६.सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 


९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या) सांगळी/अमरावती/सोलापूर/इचलकरंजी. 
१०. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 
११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला. 

मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 


१३. निवड नस्ती (टेक्स-१ ( 


ओ) / टेक्स-१ (ब) 


). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


